Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२- २८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ५ ,किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


___ भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
१- १३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, १-१ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर २- ५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


| भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८ . 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 , dated 9th December 2016 
No . SPP- 2616/ C . R. 443- Desk-14. 


In exercise of the powers conferred by Section 12 ofMaharashtra Protection of Interestof Depositors on Financial 
Establishment Act, 1999 the Government of Maharahstra is hereby pleased to appoint following AssistantGovernment 
Pleader and Additional Public Prosecutor as “ Special Public Prosecutor” for cunducting the cases of Maharashtra 
Protection of Interest of Depositors on Financial Establishment Act. 1999 in the Special Court at Nagpur until further 


order. 


1. Adv. Mhd .Wasimuddin M . Kazi,Asstt. Govt. Pleader & Addl. P. P., Nagpur. 
2 . Adv. Smt. Sunita P . Khobragade , Asstt. Govt. Pleader & Addl. P. P., Nagpur. 
3 . Adv. Smt. Varsha V . Aglawe, Asstt . Govt. Pleader & Addl. P. P., Nagpur. 

4 . Adv . Madan L . Senad , Asstt. Govt. Pleader & Addl. P. P ., Nagpur. 

2 . Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment, Conditions ofService and Remuneration ) Rules , 1984. 
3. The Government reserves the right to revoke/modify/annulthis order without assigning any reasons . 

By order and in the name ofthe Governor of Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 

Under Secretary. 


ना -एक - १ (१६२३) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८, शके १९३८ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि- उजिअ - भूसं- सामान्य - कावि- २९१-२०१६. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वनविभाग 
क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र .क्र . ७७ - अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, वेत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल 
त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , ( सामान्य ), वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १२ - १८ , २०१७/ पौष २२ - २८ , शके १९३८ 


३ 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७ -एलएक्यु - ४७- २०१२- २०१३ , मौजा कुटकी, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा . 
अ . क्र . भूमापन किंवा 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 


ا 


د 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


ه 


३ ६४ 


tcmor 


به 


سه 


एकूण . . 


७ ०२ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव 


: - 


उपजिल्हाधिकारी , पुनर्वसन ,वर्धा. 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 

: - धाम नदी प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन म्हणून वाटप करणे करिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , : - सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता कालवा . 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


:- 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ अन्वये 
सामाजिक प्रमाणनिर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 


1H 


पत्ता 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : - निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ),( सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 
वर्धा : 

शैलेश नवाल , 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०१६ . 

जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १२-१८ , २०१७ / पौष २२-२८ , शके १९३८ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 
वाचा :( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १०९३-प्र .क्र . १९ - ल -१, दिनांक १८- ८ - १९९४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस .व्ही. सी . आर. ४३२३ - स -४-९४, दिनांक 

२२ - ९ - १९९४ . 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . गावठाण- अधिसूचना -प्र.क्र . ४९ , ५५ - २०१२, 

दिनांक ९ -११- २०१२ . 
( ४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . गावठाण- अधिसूचना-प. नो. ४७- २०१६ , 

दिनांक २८ - ६- २०१६ . 
( ५ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक- गा. भू. यो - मौ . सोनेगांव (नि .)- परि. मंजुरी मि .- आ . क्र . ६८९९ 

का . वि . ३३९ - २०१६, दिनांक २८ - १० - २०१६ . 
क्र . गावठाण - अधिसूचना - प . नों .- १०१-२०१६. 

महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र . क्र . १९ - ल - १, दिनांक १८ - ८ -१९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर- ४३२३- स -४ 
९४, दिनांक २२ -९ - १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

____ या कार्यालयाकडील उपरोल्लीखित क्रमांक ( ३) व ( ४ ) अन्वये उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर ( ग्रामीण ) या कार्यालयाचे अधिनस्त सजा 
नागपूर ( ग्रामीण ) ची पुनर्रचना करण्यात आली असून सजातील गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक, भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर 
( ग्रामीण ) यांचे अधिनस्त सजा नागपूर ( ग्रामीण ) मध्ये मौजा सोनेगांव ( नि .) हे गांव समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

__ त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर ( गामीण ) यांचे अधिनस्त सजा नागपूर ( ग्रामीण ) 
मध्ये मौजा सोनेगांव ( नि .) हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 


उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर ( ग्रामीण ) यांचे अधिनस्त साजा नागपूर ( ग्रामीण ) मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे पुनर्रचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 
नांव 

घ्यावयाचे गांव 


( १) (२) 

१ नागपूर 


(३) 
नागपूर 
ग्रामीण 


साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती 
( ४ ) 

( ६ ) 

( ८ ) 
उपअधीक्षक , नागपूर वाडी , १२२४४ सोनेगांव २८७ नागपूर वाडी , १२२४१ 
भूमि अभिलेख, ( ग्रामीण) गोधणी रेल्वे , १०१५ ( नि .) 

( ग्रामीण) गोधणी रेल्वे , १०१५ 
नागपूर रामा ४१४ 

रामा , ४१४ 
( ग्रामीण ) 

सोनेगांव २८७ नव्याने 
( नि . ) 

समाविष्ट 


एकूण २ 


१३६७३ 


२८७ 


१३९६० 


एकूण १ 
गांव 


एकूण ४ 
गांवे 


गांवे 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ जानेवारी २०१७ पासून होणेची आहे. 


पुणे : 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ . 


संभाजी कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ), पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १२ - १८ , २०१७/ पौष २२ - २८ , शके १९३८ 


५ । 


HTT 9 (alfa .g .), H . STI . 7., 37 . 56 . 39 . 


BY DISTRICTMAGISTRATE 


No . AK -MAG - 1 -WS- 2067- 2016 . — 

In exercise of the powers conferred by clauses (xa ) and (y ) of sub -section ( 1 ) of Section 33 of the 
Bombay Police Act, 1951 (XXII of 1951) and with the sanction of the Maharashtra State Government 
conveyed in letter No. PPE - 1568 - A - 32475 -XVI, dated 21st July, 1969 and 13th August, 1969, the District 
Magistrate , Bhandara has published the rules finally called the Bhandara District Eating Houses 
Registration Rules , 1969 in GovernmentGazette dated 4 - 9 - 1969. Lateron , the District Magistrate , Bhandara 
has isssued another notification dated 27 - 5 - 2003 in respect of amendment in the aforesaid rules with the 
sanction of the Maharashtra State Government conveyed in letter dated 27 - 3 - 2003. 

Now , the District Magistrate , Bhandara hereby repealed the aforesaid rules as per Section 167 of the 
Bombay Police Act, 1951 with the previous sanction of the State Government videletter dated 22 - 12 - 2015 . 
The said rules shall be repealed from the date of publication of the notification in the OfficialGazette . 


Bhandara : 
Dated the 30th November 2016 . 


Dr. ABHIJEET CHAUDHARI, 
District Magistrate , 

Bhandara . 


77- 54 - ? (9 & 73) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 . 


